अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन 
टेनीस, खो-खो, कबड्डी, योगा, फुटबॉल 
या क्रीडा स्पर्धासाठी झालेल्या खर्चासाठी 
निधी उपलब्ध करून देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : क्रीडायो १४२४ /प्र.क्र.७/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: 39 जानेवारी, २०२४. 
वाचा- 
१. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे ३८२३/ प्र.क्र. १४७/क्रीयुसे-२, 
दि. २२/०९/२०२३, 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे ३८२३/ प्र.क्र. १४२/क्रीयुसे-२, 
दि. १३/१०/२०२३, 
३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे १४२३/ प्र.क्र. १८५/क्रीयुसे-२, 
दि. १५/१२/२०२३, 
४. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे १४२३/ प्र.क्र.१६०/क्रीयुसे-२, 
दि. १३/१०/२०२३, 
५. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. अभानासे १४२३/ प्र.क्र.१६१/क्रीयुसे-२, 
दि. १३/१०/२०२३ 
६. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्र. अभानासे ३८२३/ प्र.क्र. १४७/क्रीयुसे-२, 
दि. १६/०१/२०२४ 
७. आयुक्त क्रीडा व युवक सेवा, यांचे पत्र क्र. अभानासे/निवी/२०२३-२४/का-४/४९२८ 
दि. १६/०१/२०२४. 


प्रस्तावना- 
अखिल भारतीय नागरी सेवा मंडळाद्वारा दरवर्षी राष्ट्रीय स्तरावर अखिल भारतीय नागरी सेवा 


विविध क्रीडा स्पर्धाचे आयोजन करण्यात येते. सदर स्पर्धेत मुंबई जिमखान्याद्वारा राज्याचा संघ सहभागी 
केला जातो. सन २०२३-२४ सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी संदर्भ क्र. १ ते ६ अन्वये निधी मंजूरी देण्यात आली आहे. 

अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन टेनीस, खो-खो, कबड्डी, योगा, फुटबॉल या क्रीडा स्पर्धासाठी 
मंजूर करण्यात आलेला निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र. ई-३, "२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, 
(०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग (२२०४ 
१९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशीर्षाखाली अखिल भारतीय नागरी सेवा लॉन टेनीस, 
खो-खो, कबड्डी, योगा, फुटबॉल या क्रीडा स्पर्धासाठी मंजूर करण्यात आळेला रू. ९,६२,०७५, 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो १४२४ /प्र.क्र.७/क्रीयुसे -२ 


(अक्षरी रू. नऊ लक्ष बासष्ट हजार पंच्याहत्तर फक्‍त ) इतका निधी वितरीत करण्यास खालील प्रमाणे 


मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
अ.क्र. | खेळाच्या स्पर्धेचे नाव वितरीत निधी 
गं लान टेनीस रु.१,४७,८५० /- 
(अक्षरी-एक लाख सत्तेचाळीस हजार आठडो पन्नास फक्त 
2 खो-खो रु.१,८३,५००/- 
(अक्षरी- रुपये एक लाख त्र्याऐंशी हजार पाचशे फक्त) 
3 फुटबॉल रु.२,१८,२५०/- 
(अक्षरी-रुपये दोन लाख अठरा हजार SAI पन्नास फक्त) 
४ योग रु.१,५२,२७५/- 
(अक्षरी-रुपये एक लाख बावन्न हजार दोनठो पंच्याहत्तर फक्त) 
4 कबड्डी रु.२,६०,२००/- 
(अक्षरीरुपये दोन लाख साठ हजार GAs! फक्त) 
एकूण ९,६२,०७५ (अक्षरी-रू. नऊ लक्ष बासष्ट हजार पंच्याहत्तर 


फक्‍त) 


३. 


तसेच, सदर निधी खर्च करण्यासाठी खालील अटी व शर्तीची पुर्तता करणे आवश्‍यक राहील:- 
|. उपरोक्त निधी आवश्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी 
प्रत्यक्ष खर्च करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा 


निधी ठेऊ नये. 


॥. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच प्रयोजनासाठी खर्च 


करण्यात यावे. 


॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश / 
नियम /झासन निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत 
तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन राहून उपरोक्‍त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


शासनाच्या सूचनांनुसार उपरोक्‍त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी 


उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी व आयुक्त, 
क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


8. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं 2023/ प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक 92 एप्रिल, 


२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागाला दिलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत असून सदर 
परिपत्रकामधील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडायो १४२४ /प्र.क्र.७/क्रीयुसे -२ 


uy, सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१३११८३४२१४६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


FCESDCBACF3A44FBA‘ ॥0000088 
DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD. 


ASARAJI AVHAD i 
(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
१.मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव 
४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन , मुंबई 
५. मा. सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन , मुंबई 
६.मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
७.मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
८. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 
१०. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
११ .आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१२. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर, 
१३. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर 
१४ .अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई(क्रीडा संचालनालयामार्फत) . 
१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१६. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१७ .लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत 
१८ .सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 
१९ .वित्त विभाग व्यय ५-/अर्थ -८ , नियोजन विभाग (का. १४७१) मंत्रालय मुंबई, 
२० .कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२१. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


